सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय नगर उपजिविका अभियान 
(NULM) अंतर्गत कार्यरत पदांचे वेतन 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:- १२ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- (१ नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, क्र.नपाप्रस/२०२१/अनुदान मागणी/कक्ष-११/१८७५, 
दिनांक १५.०६.२०२१. 
(२) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, क्र. नपप्रसं/२०२०/कक्ष-११/अर्थसंकल्पीय 
अंदाजपत्रक/२०२१-२२/२७४९, दिनांक १२.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत “सुवर्ण जयंती TET रोजगार योजनेची” पुनर्रचना करुन त्यांचे “राष्ट्रीय 
नागरी उपजिविका अभियान” (National Urban Livelihoods Mission) मध्ये रुपांतर करुन 
राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत WE गरीब कुटूंबातील व्यक्‍तींना 
कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारची किंवा स्वंयरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, नागरी बेघरांना 
मुलभूत सेवा उपलब्ध असलेल्या निवाऱ्यांची सुविधा उपलब्ध करणे, नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या 
उपजिविका संबंधी समस्या सोडविणे, शहरी गरीब कुटूंबांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारुन शहरी 
दारिद्रय कमी करणे, इत्यादी उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी या अभियानांतर्गत कार्यरत 
पदांच्या वेतनासाठी सन २०२१-२०२२ करीता वेतनाची रु. ५.७६ कोटी तरतूद वितरीत करण्याची 
मागणी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
वरळी, मुंबई यांनी केली आहे. 

सन २०२१-२०२२ करीता वेतनासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद झालेली नसल्यामुळे जूलै पावसाळी 
अधिवडानामध्ये लाक्षणिक पुरक मागणीन्वये तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानंतर आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांच्या मागणीनुसार वेतनासाठी रू.५.७६ 
कोटी पूनर्विनियोजनाने वित्त विभागाच्या मान्यतेने उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ 
क्र. २ प्रमाणे मागणी केल्यानुसार रू.१.६२ कोटी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१नवि-२० 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी निर्माण 
केलेल्या पदांच्या वेतनासाठी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाकडून 
अर्थसंकल्पीय वित्तीय प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या रू.५.७६ कोटी तरतूदीपैकी रु. 9.62 कोटी इतकी 
तरतूद आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय तथा राज्य अभियान संचालक, 
राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी आहरित करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय तथा राज्य अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्कमेचे देयक अधिदान व 
लेखा कार्यालय, बांद्रा (पुर्व, मुंबई येथे सादर करुन धनादेश प्राप्त करुन घ्यावा. 

०३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च नगर विकास विभाग- मागणी क्रमांक एफ-३, २२३०, कामगार 
व सेवायोजना, ०२ सेवायोजना सेवा, १०१ सेवायोजना सेवा, ०३ नागरी सेवायोजना उपजिविका 
कार्यक्रम, (०३)(०२) राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (योजनांतर्गत), (राज्य 
हिस्सा ४०%) (२२३०६०५६) (१) वेतन या ळेखाशिर्षाखाळी सन 2029-2022 करीता मंजूर उपलब्ध 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक/२५६/व्यय -३ दिनांक 
२६.०७.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१३१६४९०९२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shankar Trambak णा, 
Jadhav eee 
(शांकर त्र्यं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१नवि-२० 


४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल (ले. व. अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/ नागपूर. 

८. महालेखापाल (ले. प.) महाराष्ट्र -१ व 2, मुंबई/ नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे (पुर्वी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१०.निवासी लेखापरीक्षक अधिकारी, मुंबई. 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कार्यासन अर्थसंकल्प -३/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कार्यासन नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


